राज्य रक्‍त संक्रमण परिषद, मुंबई 
यांना सन २०२३-२४ च्या 
अनुदानातून (२२१० ४४७३) 
रु.२.५२ कोटी इतक्या निधी 
वितरणाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : रारसे-२०२१/प्र.क्र.२८३ /आ-५. 
जी.टी.रुग्णालय आवार, कॉम्प्लेक्स बिल्डींग, 
१० मजला, नवीन मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००१. 
तारीख: ३१ ऑगस्ट , २०२३ 


वाचा : 
१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थसंकल्प-३, दि. १२ एप्रिल, 
२०२२. 
२) संचालक, राज्य रक्‍त संक्रमण परिषद मुंबई यांचे पत्र क्र. रा.र.सं.प/ळेखा/डेस्क-३/फाईल 
क्र.२१/८२८/२०२३, दि. २६.०५.२०२३ 


प्रस्तावना : 

राज्य रक्‍त संक्रमण परिषद ही शासकीय स्वायत्त संस्था असून या संस्थेचा मूळ उद्देश राज्यात 
सुरक्षित रक्‍ताचा मुबळक पुरवठा वाजवी किंमतीत करणे हा आहे. परिषदेसाठी सन २०२३-२४ या 
आर्थिक वर्षात रु. १८.०० कोटी इतकी तरतूद सहाय्यक अनुदान म्हणून अर्थसंकल्पीत करण्यात आली 
आहे. संचालक, राज्य रक्‍त संक्रमण परिषद, मुंबई यांचेकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार राज्य रक्‍त 
संक्रमण परिषदेसाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता माहे एप्रिल ते जून २०२३ या 
कालावधीसाठी लागणारा खर्च भागविण्यासाठी रु.२,५२,००,०००/-(रुपये दोन कोटी बाबन्न लक्ष फक्त) 
एवढा निधी वितरित करण्यास मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

राज्य रक्‍त संक्रमण परिषदेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध लोकोपयोगी योजनांच्या 
अंमलबजावणीकरिता महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तकांमध्ये 
उल्लेख केलेल्या नियम व वित्त विभागाच्या संदर्भिय वाचा क्र.१ मधील मार्गदर्शक सुचनांचे पालन 
करण्याच्या अटींच्या पूर्ततेच्या अधीन राहून खर्च भागविण्यासाठी एकूण रु.२,५२,००,०००/-(रुपये दोन 
कोटी बाबन्न लक्ष फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


२. सदर मंजूर अनुदानातून राज्य रक्‍त संक्रमण परिषदेमार्फत राबविण्यात येणा-या रक्‍त संक्रमण या 
लोकोपयोगी योजनेचा खालील तक्त्यात दिल्याप्रमाणे तपडिळवार खर्च भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः रारसे-२०२१/प्र.क्र.२८ ३/आ-५ 


अ.क्र. खर्चाचा तपशील माहे एप्रिल ते जून, 2023 या 
कालावधीसाठी लागणारी 
अंदाजित रक्‍कम 
वि राज्य रक्‍त संक्रमण परिषद व सर जे.जे.महानगर रु.६०,००,०००/- 
रक्‍तकेंद्र, भायखळा येथील कंत्राटी कर्मचा-यांचे वेतन, 
भविष्य निर्वाह निधी, अतिकालीक भत्ता, दैनिक भत्ता व 
इतर भत्ते अदा करणे 
२ सर जे.जे. महानगर रक्‍तपेढी, भायखळा येथील रु.२५,००,०००/- 
मनुष्यबळ सेवा, हाऊसकिपिंग, सुरक्षा रक्षक, 
बायोमेडिकल वेस्ट, इलेक्ट्रिकल देखभाल इत्यादी कामे 
पुरविण्यात येणा-या संस्था/कंत्राटदारांचे देयक अदा 
करणे 
३ | सर जे.जे. महानगर रक्‍्तकेद्रासाठी कन्झुमेबल्स/रिएजंट रु.६०,००,०००/- 
खरेदी करणे 
४ राज्य रक्‍त संक्रमण परिषद व सर जे.जे. महानगर रु.२,६०,०००/- 
रक्‍तकेंद्र, भायखळासाठी कार्यालयीन कामकाजाकरीता 
स्टेशनरी/छपाई साहित्य खरेदी करणे 
4 राज्य रक्‍त संक्रमण परिषद कार्यालय, सर जे.जे. रु.२,८०,०००/- 
महानगर रक्‍्तकेंद्र येथील विद्युत देयके, दूरध्वनी देयके, 
मालमत्ता कर इतर कार्यालयीन किरकोळ खर्च 
g कुरीअर ASH व पोस्टेज AS इतर कार्यालयीन रु.१,००,०००/- 
किरकोळ खर्च 
७ । वृत्तपत्रात पदभरती, दरपत्रकेबाबत वर्गीकृत जाहिरात रु.२,००,०००/- 
प्रसिध्द करणे व जाहिरात प्रसिध्द करणाऱ्या संस्थेची 
देयके अदा करणे 
८ | संगणक, लॅपटॉप, प्रिंटर, सर्वर, वेबसर्वर व संकेतस्थळ, रु.१,२०,०००/- 
वातानुकुलित यंत्रे व इतर कार्यालयीन यंत्राची वार्षिक 
देखभाल 
९ राज्य रक्‍त संक्रमण परिषद व सर जे. जे. महानगर रु.४,४०,०००/- 
vats येथील वाहनांची दुरुस्ती, डिझेल, पेट्रोल, 
इंधनाची देयके अदा करणे 
| ao | ० बैठकांसाठी येणारा खर्च रु.८०,०००/- 
१ जागतिक Lateral दिन १४ जून, २०२३ निमित्त रु.३४,००,०००/- 


स्वैच्छिक रक्‍तदात्यांचे आभार मानण्यासाठी वृत्तपत्रात 
दर्शनी जाहिरात प्रसिध्द करणे व स्वैच्छिक रक्‍तदानाचा 
प्रचार व प्रसार करण्यासाठी जिल्हा स्तरावरील शासकीय 
रक्‍्तकेंद्रांना निधी वितरीत करणे 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रारसे-२०२१/प्र.क्र.२८ ३/आ-५ 


अ.क्र. खर्चाचा तपश्ील माहे एप्रिल ते जून, 2023 या 
कालावधीसाठी लागणारी 
अंदाजित रक्‍कम 
१२ | थॅलेसिमिया व सिकलसेल आजारग्रस्त रुग्णांना मोफत रु.३०,००,०००/- 


रक्‍त पुरवठा करणाऱ्या परवानाधारक रक्‍्तपेढ्यांना 
आर्थिक सहाय्य (रु.१००/-प्रति रक्‍तपिशावी) 


१२३ राज्य रक्‍त संक्रमण परिषद व सर जे.जे. महानगर रु.१,००,०००/- 
रक्‍तकेंद्रासाठी येणारा कार्यालयीन किरकोळ खर्च 
१४ | शासकीय रक्‍तपेढीतील रक्‍तघटक विळगीकरणासाठी रु.१९,२०,०००/- 


जिल्हा स्तरावर कंत्राटी स्वरुपाने नियुक्‍त करण्यात 
आलेल्या टेक्निकल सुपरवायझर यांच्या वेतनाचा निधी 


पाठविण्याबाबत 
१५ खारघर प्रशिक्षण केंद्र येथील समन्वयक यांचे वेतन रु.२,००,०००/- 
१६ खारघर प्रशिक्षण केंद्र येथील हाऊसकिपिंग, सुरक्षा रु.३,००,०००/- 


रक्षक, इलेक्ट्रिकल देखभाल, लिफ्ट देखभाल इत्यादी 
कामे पुरविण्यात येणा-या संस्था /कंत्राटदारांचे देयक 


अदा करणे 
१७ | खारघर प्रशिक्षण केद्र येथील कर, सर्विस चार्जेस, विद्युत रु.२,००,०००/- 
देयके, पाणी देयक इत्यादी 
१८ खारघर प्रशिक्षण केंद्र येथील किरकोळ खर्च रु.१,००,०००/- 
एकूण रु.२,५२,००,०००/- 


३. सदर बाबी वरील खर्च मागणी क्र. आर-१, २२१०, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०१- 
नागरी आरोग्य सेवा विषम चिकित्सा, ११०- रुग्णालये व दवाखाने, राज्य योजनांतर्गत योजना, (०६) 
(२५) रक्‍त संक्रमण सेवा, ३१- सहाय्यक अनुदाने (२२१० ४४७३) या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२३-२४ या 
वर्षासाठी मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षाकरिता सहाय्यक अनुदान वितरणाचा प्रस्ताव, महाराष्ट्र 
विनियोजन अधिनियम, २०२३ निधी वितरणाबाबत वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं- 
२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३ दि.१२ एप्रिल,२०२३ मधील अटींची पूर्तता होत आहे, असे प्रमाणित करण्यात 
येत आहे. तसेच सदर प्रस्तावाशी संबधित लेखाशिर्षाखाली ३ महिन्यांपूर्वी वितरित केलेल्या निधीच्या 
अनुषंगाने लेखापरिक्षण/ महालेखापाल यांचे गंभीर आक्षेप नाहीत. या योजनेतंर्गतचा निधी लाभार्थ्याच्या 
थेट खात्यात जमा होत नाही. सदर योजनेतंर्गत वस्तू खरेदी प्रस्तावात खरेदी नियोजन करण्यात येते व 
आवऱ्यकतेनुसार दरकरारावर खरेदी करण्यात येते. तसेच भांडवली वस्तूंच्या खरेदीनंतर डेड स्टॉक 
रजिस्टरमध्ये नोंद घेण्यात येते. सदर योजनेच्या संबंधित लेखाशिर्षाखाली एक वर्ष जुने संक्षिप्त देयक 
प्रलंबित नाही. सदरचे देय सशर्त असून वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. २०१३/प्र.क्र.८५/२०१३- 
अर्थसंकल्प-३ दिनांक 24 एप्रिळ, २०१३ नुसार उपरोक्‍त निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र (UC) सादर 
केल्यानंतरच पुढील अनुदान वितरीत करण्यात येईल. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रारसे-२०२१/प्र.क्र.२८ ३/आ-५ 


५. राज्य रक्‍त संक्रमण परिषदेस वितरीत sere संबंधीत खर्चाचे देयक अधिदान व लेखा 
अधिकारी, मुंबई यांचेकडे सादर करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून प्रशासकीय 
अधिकारी, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांना व सहसंचाळक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा 
संचालनालय, मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


६. सदरचा शासन निर्णय नियोजन विभाग अ.नौ.सं.क्र.१९८/१४७२ , दि.०२.०८.२०२३ व वित्त 
विभाग अनौसं ३३७/व्यय-१३ दि.२५.०८.२०२३ अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७२५१४०६२३७०१७ असा आहे. हा Bear 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ASHOK 
MAROTI ATRAM 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC 
HEALTH DEPARTMENT, 
2.5.4.20=e212845 163abd708717 
bb4bef92b6886b147679a5afSa4 
M A R OT | 94e268689ab8d696dd, 
postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 


serialNumber=5F7ECA1F400D86 
AT R A M 6EA34324CEA1A547AA04FODAO 

794A00BEE126E8678172A15C5, 

cn=ASHOK MAROTI ATRAM 

Date: 2023.08.31 15:20:20 +05'30' 


(अशोक आत्राम) 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महाळेखापाळ, महाराष्ट्र-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता) आणि (लेखा परिक्षा), 
मुंबई/नागपूर. 

२. अधिदान व लेखा अधिकारी, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

३. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

४. संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई / पुणे. 

५. सहाय्यक संचालक, राज्य रक्‍त संक्रमण परिषद, मुंबई. 

६. सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

७. प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

८. सार्वजनिक आरोग्य विभाग (अर्थसंकल्प BAM), (लेखा शाखा), मंत्रालय, मुंबई. 
९. कक्ष अधिकारी (व्यय-१३ / अर्थसंकल्प-९), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. कक्ष अधिकारी / का. १४७२, नियोजन विभाग मंत्रालय, मुंबई. 

११. निवडनस्ती (आरोग्य-५) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


